निवडसूची सन २०१७-१८ नेवड स्‌ ची सन २०१७-१८. 


“पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त 
(असंवगी” या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना.... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र. रापोसे-०११८/प्र.क्र.२१ (१/पोल-१(अ) 


शासन आदेश :- 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०१८. 


“पोळीस अधीक्षक/पोळीस उप आयुक्‍त (असंवर्गी” या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार 


करण्यात आलेल्या सन २०१७-१८ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या “पोलीस उप 


अधीक्षक/सहायक पोलीस 
“पोळीस अधीक्षक /पोलीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग” या (वेतनश्रेणी रु. १५,६००-३९,१००-ग्रेड पे 
६६००/-) पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


आयुक्‍त (ary या संवर्गात लह wells aera 


ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव | सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
“ai | 2 3 a. ae 
ae श्री. मारुती नारायण । सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण 
जगताप ठाणे शहर विभाग, नवी मुंबई 
२ श्री. सागर नेताजी नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत अपर पोलीस अधीक्षक, 
पाटील अहमदनगर 
3 श्री. बापू विठ्ठल बांगर । सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, सोलापूर 
नाशिक शहर (गुन्हे) 
४ श्री. गजानन एस. उपविभागीय पोलीस पोलीस उप आयुक्त, नागपूर 
राजमाने अधिकारी, सातारा उपविभाग, | शहर 
सातारा 
५ | shad ator उपविभागीय पोलीस पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क 
सुभाषराव घारगे अधिकारी, जत उपविभाग, । संरक्षण, अमरावती 
सांगली 
६ श्री. आनंद ए. भोईटे पोलीस उप अधीक्षक, शिर्डी । पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र 
देवस्थान (प्रतिनियुक्तीने) पोलीस अकादमी, नाशिक 
७ । श्रीमती वेशाली ईश्वर । पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे । पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र 
कडुकर अन्वेषण विभाग, पुणे पोलीस अकादमी, नाशिक 
८ | at. दत्ता किसन उपविभागीय पोलीस पोलीस उप आयुक्त, मुंबई हहर 
नलावडे अधिकारी, महाड उपविभाग, 
रायगड 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०११८/प्र.क्र.२१ (१/पोल-१(अ) 


उपविभाग, कोल्हापूर 


९ श्री. सचिन सुरेश उपविभागीय पोलीस पोळीस अधीक्षक, सायबर सुरक्षा, 
पांडकर अधिकारी, कणकवली विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
उपविभाग, सिंधुदुर्ग सायबर सुरक्षा, मुंबई यांचे 
कार्यालय 
| o | a. अजय लक्ष्मण देवरे | सहायक पोळीस आयुक्त, पोळीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण 
नाशिक शहर विभाग, नाशिक 
दिं १ श्री. राजु एन. भुजबळ | उपविभागीय पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे 
अधिकारी, यवतमाळ 
उपविभाग, यवतमाळ 
१२ | श्री. यशवंत अशोक उपविभागीय पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, हिंगोली 
काळे अधिकारी, परभणी उपविभाग, 
परभणी 
१३ | डा. राहुल धर्मराज पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, औरंगाबाद 
खाडे महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, । शहर 
नाशिक 
१४ श्री. सचिन पांडुरंग गोरे | उपविभागीय पोळीस समादेशक, राज्य राखीव पोळीस 
अधिकारी, पेठ उपविभाग,  ।बल, गट क्र.०६, धुळे 
नाशिक ग्रामीण 
१५ | श्रीमती चेतना होखर  । पोलीस उप अधीक्षक, पोळीस अधीक्षक, नागरी हक्क 
तिडके लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग | संरक्षण, नागपूर 
१६ | al. खंडेराव आप्पा सहायक पोलीस आयुक्त, पोळीस अधीक्षक, राज्य मानवी 
धरणे ठाणे शहर हक्‍क आयोग, मुंबई 
१७ | at. विशाल हिराळाळ । पोळीस उप अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, मुंबई हहर 
ठाकूर महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, 
नाशिक 
१८ | श्रीमती जयश्री तानाजी | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे | अपर पोलीस अधीक्षक, राज्य 
गायकवाड शहर उत्पादन शुल्क विभाग, नागपूर 
१९ | श्री. विजयकुमार year | उपविभागीय पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र 
चव्हाण अधिकारी, चोपडा उपविभाग, । पोळीस अकादमी, नाशिक 
जळगांव 
२० | श्री. दिपक विठ्ठल fre | सहायक पोलीस आयुक्त, अपर पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र 
नाशिक शहर पोलीस अकादमी, नाशिक 
29. | श्री. धिरज शांकर उपविभागीय पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, सातारा 
पाटील अधिकारी, इचलकंरजी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०११८/प्र.क्र.२१ (१/पोल-१(अ) 


22. श्री. अभिजित सुरेश 
शिवथरे 


उपविभागीय पोळीस 
अधिकारी, शिर्डी उपविभाग, 
अहमदनगर 


पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य 
सुरक्षा महामंडळ, मुंबई 


23 | श्री. Wat नामदेव 


सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 


अपर पोलीस अधीक्षक, भोकर, 


गावडे शाहर नांदेड 
28 श्री. विजय व्यंकटराव । उपविभागीय पोलीस समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
कबाडे अधिकारी, बार्शी उपविभाग, । बल, गट क्र.१३, वडसा 
सोलापूर ग्रामीण देसाईगंज 
२५ | श्री. सुनिल कृष्णा उपविभागीय पोलीस पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र 
लांजेवार अधिकारी, वैजापूर उपविभाग, | पोलीस अकादमी, नाशिक 
औरंगाबाद ग्रामीण 
२६ श्री. विक्रांत विश्वास पोलीस उप अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, अकोला 
देशमुख दहशतवाद विरोधी पथक 
20 श्री. अतुल उत्तम झेंडे उपविभागीय पोलीस पोलीस अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
अधिकारी, नाशिक ग्रामीण ।शाखा, अपर पोलीस 
उपविभाग, नाशिक ग्रामीण । महासंचालक, आर्थिक गुन्हे 


शाखा यांचे कार्यालय, मुंबई 


२८ | श्री. हिम्मत हिंदूराव 
जाधव 


उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, लातूर उपविभाग, 
लातूर 


पोलीस अधीक्षक, नक्षल विरोधी 
अभियान, नागपूर 


२९ | al. दत्तात्रय बापू 
कांबळे 


सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
शहर 


पोलीस उप आयुक्त, मुंबई हहर 


२. उपरोक्त ater विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीनंतर जर त्यांच्याविरुध्दच्या 


प्रलंबित/ प्रस्तावित विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अनुषंगाने 
शिक्षा झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १५ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार, पदोन्नती संदर्भात पुढील कार्यवाही करावी. 


३. उपरोक्त पदोन्नती, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरती स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
उपरोक्त stare नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


५. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे आदेशा असल्यास तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन 
उक्त अधिकाऱ्यांस पदस्थापना देण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०११८/प्र.क्र.२१ (१/पोल-१(अ) 


६. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८१०१७१७३२५९८६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
Of Maharashti Hi 


. A . Department, postalCode=400032, st=Maharasht 
Ka l | a S e. G a | kwa d 2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a 
708cc03eb46cd241a604d42bb, Kailas A. Gaikwad 
Date: 2018.10.17 17:51:51 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई 

८. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, मुंबई, 

१०. अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई 

११. अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 

१३. व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई, 

१४. सचिव, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई 

. विशोष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 

१७. सर्व पोलीस आयुक्त, 

१८. सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२. सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

२३. निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


—O 
= 
es 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


